RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg. No. MCS/169 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ४४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १२, किंमत : रुपये २०.०० 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७. 


चौक , 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनिमय , १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी २०१३ / ४३४ / उ-१४. - महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महा. तीन) चे कलम २, खंड 
( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे या सोबत जोडण्यात आलेले अनुसूचीत उल्लेखलेले क्षेत्र “ औद्योगिक 
क्षेत्र ” म्हणून जाहीर करीत आहे : 

अनुसूची 
मौजे टोकराळे , तालुका पालघर , जिल्हा पालघर 
सर्व्हे नंबर 

क्षेत्र 

( हेक्टर आर ) 
( २ ) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


( १ ) 


w 


१ 


११.५३ 


२ 


८ 


१ ९ .१७ 


३ 


१० 


१२.९ ५ 


४ 


१३ 


१ ९ .०२ 


५ 


१४ 


८.१ ९ 


६ 


१२ अ 


३.५० 


७ 


३१ 


१७.४१ 


८ 


३३ 


२१.४४ 


९ 


३४ 


१२.३४ 


एकूण 


१२५.५५ 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १ ९ ३ ९ 


चतुः:सिमा 

उत्तरेस 


मौजे राजणपाड्याची शीव , सर्व्हे नंबर ४८८ , ८१४ , ८१३, ८११, ८१० 
मौजे टोकराळे , सर्व्हे नंबर ३५ , ३०, १, ५, ५ पै., १६, १७ 


दक्षिणेस : 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


मौजे केळव्याची हद्द 


मौजे राजणपाड्याची शीव , सर्वे नंबर ५२८ , ५२९ , ५३४. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिलकुमार रा . उगले, 

कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १ ९ ३ ९ 


20 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated the 17th October 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 

No. IDC 2013/(434 )/Ind-14.-In exercise of the powers conferred by clause (g ) of section 2 
of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah . III of 1962), the Government of 
Maharashtra hereby declares the area mentioned in the Schedule appended hereto , to be an 
industrial area for the purposes of the said Act : 


Schedule 


Village Tokrale, Taluka Palghar, Distric Palghar 
Sr. No. Survey No. Area 

(Hectare Are ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 


6 


11.53 


2 


8 


19.17 


3 


10 


12.95 


4 


13 


19.02 


5 


14 


8.19 


6 


12A 


3.50 


7 


31 


17.41 


8 


33 


21.44 


9 


34 


12.34 


Total ... 


125.55 


Boundaries : 


On the North by 


: Village Rajenpada Shiv , Survey No. 488 , 814 , 813, 811 , 810 
: Village Tokrale , Survey No. 35 , 30 , 1, 5 , 5pt., 16 , 17 


On the South by 


On the East by 


: Village Kelvachi Shiv 


On the West by 


: Village Rajenpada Shiv , Survey No. 528 , 529 , 534 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANILKUMAR R. UGALE , 


Desk Officer. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९ ३ ९ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२३२ 


शनिवार , सप्टेंबर २६ , २०१५ / आश्विन ४ , शके १९ ३७ 


गृह विभाग 


५ वा मजला ( अॅनेक्स ), हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा रोड , 

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ सप्टेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम . 


क्रमांक बीपीए. १०९ १/ प्र.क्र . ५ / राउशु- २.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनास असे वाटते की , मुंबई मळी नियम, १९ ५५ मध्ये आणखी सुधारणा 
करून ते तात्काळ अंमलात आणावेत, आणि म्हणून महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम (१ ९ ४ ९ चा मुंबई २५ ) ( ज्याचा यापुढे “ उक्त अधिनियम 
असा निदेश केलेला आहे.) च्या कलम १४३ च्या पोट- कलम ( ३) मधील परंतुकानुसार तरतूद केल्याप्रमाणे हे नियम आधी प्रकाशित न करता ते 
करण्यात यावेत . 


. 


आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १४३ च्या पोट - कलम २ मधील खंड ( एच-१ ) च्या उपखंड ६ आणि खंड ( बी ) ( एफ ) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन मुंबई मळी नियम १९ ५५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी खालील नियम करीत 
आहे, ते असे : 

१ . या नियमांना मुंबई मळी ( सुधारणा) नियम, २०१५ असे संबोधण्यात यावे . 

२. मुंबई मळी नियम, १९ ५५ ( यापुढे ज्याचा “ प्रधान नियम ” असा उल्लेख आहे) मधील नियम २२ मधील “ मळीची साठवणूक 
टाक्यांमध्ये किंवा इतर पात्रात करताना त्यांच्यावर अनुज्ञप्तीधारकाने अनुक्रमांक लिहिला पाहिजे ” या शब्दांऐवजी “ मळीची साठवणूक 
करणाऱ्या सर्व टाक्या स्टिलच्या गळती विरहित (लिक प्रुफ ), पूर्णपणे आच्छादित असाव्यात व त्यांच्यावर अनुज्ञप्तीधारकाने अनुक्रमांक 
लिहिले पाहिजे ” हे शब्द समाविष्ट करावेत . 

३ . प्रधान नियमांच्या नियम २४ मधील “ निरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी मागणी केल्यानुसार अनुज्ञप्तीधारकाने निरीक्षण अधिकाऱ्याने 
सुचविलेल्या पद्धतीने मळीचे मोजमाप केले पाहिजे आणि ही पद्धत जास्त योग्य आणि व्यवहार्य असेल ” या शब्दांऐवजी “ मळी आणि 
मळीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे मोजमाप करण्याकरिता भारतीय मानक ब्युरो ( BIS ) यांनी प्रमाणित केलेले इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा 
अनुज्ञप्तीधारकास बसवावा लागेल " हे शब्द समाविष्ट करावेत . 

प्रधान नियमाच्या नियम ३० मधील “ सर्वश्री वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युट, पुणे ” या शब्दांच्यानंतर " किंवा संचालक , तांत्रिक 
शिक्षण यांनी त्याकरिता केलेल्या शिफारशीनुसार आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क यांनी राज्यातील सर्व महसुली विभागातील त्या उद्देशासाठी 
घोषित केलेल्या प्रयोगशाळा किंवा कोणतेही रासायानिक विश्लेषक ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात यावेत . 


४ . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अं . शा . घार्गे, 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९ ३९ 


4 


HOME DEPARTMENT 


5 Floor , Madam Kama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , Dated 9th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. BPA . 1091 /CR - 5 /Exc - 2. — Whereas, the Government of Maharashtra considers that the 
following rules further to amend the Bombay Molasses Rules, 1955 should be brought into force at 
once , and therefore the rules should be made without previous publication as provided by the 
proviso to sub - section ( 3 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949 ). 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clauses (b ) (f) and sub - clause ( vi) of 
clause (hl) of sub - section ( 2 ) of section 143 of the Maharashtra Prohibition Act (XXV of 1949), the 
Government of Maharashtra hereby the makes the following rules further to amend the Bombay 
Molasses Rules , 1955 as follows, namely : 


1. Short Title. — These rules may be called the Bombay Molasses ( Amendment) Rules , 
2015 . 


2. In Rule 22 of the Bombay Molasses Rules , 1955 (hereinafter referred to as the 
principal Rules ” ), for the words “ all storage tanks or receptacles of molasses shall be serially 
numbered by the licensee ” the words , “ all storage tanks of molasses shall be of steel , leak 
proof, fully covered and shall be serially numbered by the licensee ” shall be substituted . 

3. In rule 24 of the principal rules, for the words “ He shall if so required by the inspecting 
officer weigh or measure molasses by any method which may be suitable or practicable. ” the 
words “ He shall install electronic weighments confirming to the Bureau of Indian Standards 
( BIS ) for the purpose of weighing molasses and the vehicles carrying molasses.” shall be 
substituted . 


4. In rule 30 of the principal Rules, after the words " M /s. Vasantdada Sugar Institute , 
Pune ” the words “ or any chemical analyser or laboratory declared for this purpose in all the 
revenue divisions in the State of Maharashtra by the Commissioner , State Excise on the 
recommendations of the Director , Technical Education to that extent " shall be inserted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


A. S. GHARGE , 


Joint Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९ ३ ९ 


२३३ 


सोमवार, सप्टेंबर २८, २०१५ / आश्विन ६, शके १९ ३७ 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 22nd September 2015 . 


NOTIFICATION 


No. Sapas - 2015 /CR - 203 / 24 -c . — Whereas , the Ministry of Agriculture , Department of 
Agriculture and Co -operation ,Government of India has issued guidelines for Price Support Scheme 
( PSS ) in May , 2014 ; 


Whereas , Government of Maharashtra has decided to participate in the scheme and has 
designated The Maharashtra State Co -operative Marketing Federation Limited (MSCMF Ltd.) to 
be the State Level Agency (SLA ) of NAFED with regards to implementation of PSS for Oilseeds 
and Pulses ; 


Whereas, the PSS guidelines prescribe State Government notification for each crop. 


Now therefore , in pursuance of the above , the following notification with respect to PSS for 
Oilseeds and Pulses in the State of Maharashtra for the 2015-2016 season . 


The sowing and harvesting period in the state is as follows : 


( a ) Oilseeds and Pulses sowing season : 7th June to 31st July 2015 . 

(6 ) Oilseeds and Pulses harvesting period : 1st September 2015 to 31st March 2016 . 
1. Details of crop production in the State of Maharashtra are as follows : 

Oilseeds : 
Area Crop Sown Expected Ave Peak Ruling Expected Proposed 
Lakh production rage arrival market 

quantity duration of 
(Ha.) 

Lakh LMT Yield period price procurement 

Scheme 
(Kg./Ha.) 

Lakh Qtls . 

( 90 days) 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4 ) (5 ) 

(6 ) ( 7 ) ( 8 ) 

( 9 ) 


area 


Rs. 


0.10 Groundnut 


1.67 


0.03 


1122 


October 


6200 


0.10 


1st October 2015 


to 
29th December 2015 


13.49 Soyabeen 


34.47 


7.06 


1584 


September 


3400 


0.25 


1st October 2015 

to 
29th December 2015 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १ ९ ३ ९ 


o 


Pulses : 


Crop 


Sown 


Ave 


Area 
Lakh 
(Ha.) 


Expected 
production 

LMT 


Peak 
arrival 


area 


Ruling 
market 
price 


Lakh 


period 


rage 

Yield 
(Kg./Ha.) 

(5 ) 


Expected 

quantity 
procurement 
Lakh Qtls. 

(8 ) 


Proposed 
duration of 
Scheme 
( 90 days) 

( 9 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


Rs . 


1.04 Urad 


2.49 


0.18 


677 


September 


7500 


0.50 


1st October 2015 

to 
31st December 2015 


3.26 Tur 


9.35 


1.26 


1004 


November 


10640 


2.50 


15th January 2016 

to 


15th April 2016 


The genuineness of Oilseeds and Pulses grower shall be established from the 7/12 extract of 
the field of the farmer showing survey number of the land owned by the farmer, its area . Class of 
the land , revenue assessed , and the crop sown and its area is sufficient proof to prove the 
genuineness of the farmers . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DINESH KUMAR JAIN , 
Additional Chief Secretary to Government. 


भाग चार - ब -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९ ३ ९ 


२३४ 


सोमवार , सप्टेंबर २८, २०१५ / आश्विन ६, शके १ ९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१. 
क्रमांक आयडीसी. २००८ /( २- अ ) /उद्योग-१४.-ज्याअर्थी, अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ 
( १९ ६२ चा महा . तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २१०६ /( ३६० )/ उ -१४ , दिनांक १४ जून २००६ महाराष्ट्र शासनाने सदर 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ (१ ९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम तीन ) चे कलम सहा , 
दिनांक १८ जुलै २००६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, 
खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे निमगाव व दावडी, तालुका खेड, जिल्हा ठाणे येथील जमिनी औद्योगिक 
क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट- कलम ( ३) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व बॉम्बे 
जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे (१ ९०४ चा मुंबई -१) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या 
गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा, 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१५ पासून रद्द करीत आहे , आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही 

अनुसूची 
मौजे निमगाव, तालुका खेड, जिल्हा पुणे 
अनुक्रमांक 

( हे . आर ) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


. 


गट नंबर 


१ 


३२२/२ पैकी 


०.१५ 


चतुःसिमा. 

उत्तरेस 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


मौजे दावडी गट नं . ३२ ९ 
कॅनॉल व मौजे निमगाव गट नं . ३२२ पैकी 
मौजे निमगाव गट नं . ३२२ पैकी 


मौजे निमगाव गट नं . ३२९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १ ९ ३ ९ 


९ 


मौजे दावडी, 

तालुका खेड, जिल्हा पुणे 


अनुक्रमांक 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( हे . आर) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


५० / १ / अ / १ 


१.९ १ 


२ 


५० / १ / अ / २ 


१.८० 


५० / १ / ब 


०.४२ 


४ 


५०/२ 


२.८३ 


८ 


५०/३ 


१.३२ 


६ 


५४ पैकी 


५.२० 


७ 


५५/१ 


८ 


५५/२ 


३.४ ९ 


९ 


५६/१ 


७.१० 


१० 


५७/ १ / अ 


०.३० 


११ 


५७/ १ / ब 


०.२५ 


१२ 


५७/२ 


०.४ ९ 


१३ 


५७/ ३ / अ 


०.३२ 


१४ 


५७/ ३ / ब 


०.४८ 


१५ 


५८/१ 


०.३५ 


१६ 


५८/२ 


१.६७ 


५८/३ 


०.२५ 


१८ 


५८/४ 


०.४१ 


०.१२ 


२० 


५ ९ / १ / अ 


०.९ ३ 


२१ 


५ ९ / १ / ब 


३.०६ 


२२ 


५ ९ / १ / क 


६.५२ 


२३ 


५ ९ / २ / अ 


०.६ ९ 


२४ 


५ ९ / २ / ब 


२.०७ 


चतुःसिमा. 


उत्तरेस 


मौजे दावडी सर्व्हे नं . ५१, ५२, ५४ पैकी , ३६६/४० ते ३६६/४२ 


दक्षिणेस 


दावडी सर्व्हे नं . ४ ९ व ओढा. 


पूर्वेस 


दावडी सर्व्हे नं . ४ ९ , ४७, ३१ 


पश्चिमेस 


दावडी सर्व्हे नं ६० व ३६६/४० ते ३६६/४२. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९ ३ ९ 


मौजे दावडी, तालुका 


खेड , जिल्हा पुणे 


अनुक्रमांक 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( हे . आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ 


९ १ / १ 


१.५४ 


२ 


९ १ / २ 


२.२३ 


९ १ / ३ 


२.६१ 


४ 


९ १ / ४ 


२.०५ 


चतुःसिमा . 

उत्तरेस 


दक्षिणेस 


मौजे दावडी सर्व्हे नं . ३६६/३६ , ३६६/१ व ३६६/३७ 
दावडी सर्व्हे नं . ९१ / १, ९ १ / ३ व ९ १/ ४ 
दावडी सर्व्हे नं . ३६६/३७, ३६६/३८ 


पूर्वेस 
पश्चिमेस 


दावडी सर्व्हे नं ३६६/१. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८ , २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९ ३९ 


११ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 24th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT , 1961. 


No. IDC . 2008 /( 2- A ) /IND-14.—Whereas , by the Government Notification , Industries , Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2106 /(360 )/ IND - 14 , dated the 14th June 2006 issued in 
exercise of the powers conferred by sub -section ( 3) of section 1 of the Maharashtra Industrial 
Development Act, 1961 (Mah . III of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act”), the 
Government of Maharashtra has appointed the 18th July 2006 to be the date from which 
provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the 
Schedule appended to the said notification and declare those areas as an industrial area under 
clause ( g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that certain areas of said 
industrial area in village Nimgaon and Dawdi in Khed Taluka of Pune District more 
particularly mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said 
area ”), are not required for the purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) 
of section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ) and of all other power enabling it in this behalf , the 
Government of Maharashtra hereby , with effect from 28th September 2015 , declares that the 
provisions of Chapter VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said 
areas shall not be the part of the industrial area so declared , except as respects things done 
or omitted to be done before that date . 


Schedule 


Village Nimgaon , Taluka Khed , District Pune 


Sr. No. 


Gat. No. 


Area 
(H. R ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


322 / 2Pt. 


0.15 


: 


Boundaries. 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Dawadi, Sr. No. 329 
Canal and Village Nimgaon , Sr. No. 322 Pt . 
Village Nimgaon , Sr. No. 322 Pt. 
Village Nimgaon Sr. No. 329 . 


: 


.. 


Village Dawdi, Taluka Khed , District Pune 


Sr. No. 


Gat. No. 


Area 
(H. R ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


50 / 1 / A / 1 


1.91 


2 


50 / 1 / A / 2 


1.80 


3 


0.42 


50 / 1 / B 
50/2 


4 


2.83 


5 


50/3 


1.32 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २-८, २०१७/ कार्तिक ११-१७, शके १९ ३९ 


Sr. No. 


Gat. No. 


Area 
(H. R ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


6 


7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 


54 Pt. 
55/1 
55/2 

56/1 
57 / 1 / A 
57/ 1 / B 

57/2 
57/ 3 / A 
57/ 3 / B 
58/1 
58/2 
58/3 
58/4 
58/5 
59 / 1 / A 
59 / 1 / B 
59 / 1 / C 
59 / 2 / A 
59/ 2 / B 


5.20 
3.15 
3.49 
7.10 
0.30 
0.25 
0.49 
0.32 
0.48 
0.35 
1.67 
0.25 
0.41 
0.12 
0.93 
3.06 
6.52 
0.69 
2.07 


Boundaries. 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


: 
: 

: 


Village Dawadi, Sr. No. 51 , 52 , 54 Pt., 366/40 to 366/42 
Village Dawadi, Sr. No. 49 and Nala 
Village Dawadi, Sr. No. 49 , 47 , 31 
Village Dawadi, Sr. No. 60 and 366/40 to 366/42 . 


.. 


Village Dawadi, Taluka Khed , District Pune 
Sr. No. Gat. No. 

Area 

(H. R ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 


1 
2 
3 
4 


91/1 
91/2 
91/3 
91/4 


1.54 
2.23 
2.61 
2.05 


.. 


Boundaries. 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


Village Dawadi, Sr. No. 366/36 , 366/1 and 366/37 
Village Dawadi, Sr. No. 91/1, 91/3 and 91/4 
Village Dawadi, Sr. No. 366/37 , 366/38 
Village Dawadi, Sr. No. 366/1 . 


: 

: 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 
Desk Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


